आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ साठी जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत निधी 
वितरण मागणी क्र.टी-९ 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०३ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ डिसेंबर,२०२३ 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शा.नि.क्र.बियुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का-६ दि.०५.०४.२०२३, 
दि.०४.०५.२०२३, दि.६.०६.२०२३, दि.४.०७.२०२३,दि.७.०७.२०२३, दि.२०.०७.२०२३ व 
दि.२८.०७.२०२३. 


प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक,२०२३” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध झाल्यानुसार जिल्हा 
वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत वेतन व शिष्यवृत्ती या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित 
तरतूदींच्या ६४%, १०-कंत्राटी सेवा करीता ५०% इतका निधी सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयांन्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने बाब क्र.०१-वेतन करीता ७२%, १०-कंत्राटी सेवा करीता ६०% तर ३४- 
शिष्यवृत्ती व विद्यावेतने या उद्दीष्टाकरीता अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या 900% मर्यादेतील निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर निधी वितरण मर्यादेत वितरणासाठी उर्वरीत 
उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


area निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी 
क्र.टी-९ खाली सोबतच्या विरणपत्रातीळ रकाना क्र-२ मध्ये नमुद जिल्ह्यांकरीता वितरणासाठी 
उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला असून 
त्याप्रमाणे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. व निधी खर्च 
करतांना राज्यशासन कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


३. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी खर्ची पडलेल्या रक्‍कमांची विहित नमून्यातील 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखापाल मुंबई/ नागपूर कार्यालयास सादर करणे आवश्‍यक आहे. या 
अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११३०११३७०२७१२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA ४५ 


ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421 ba2dfa 
D E VA R A M 8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 


BHAWARI — घण 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

१४. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६, दि. १३ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र. अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| १_| २ ३ — 4 ६ 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१जिल्हा योजना 
i (39) (०१) जिल्हा मुंबई हाहर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १२१६ ४३७.७६ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०५१) मुंबई हहर 
एकुण १२१६ ४३७.७६ 
२ | (३१) (०२ जिल्हा मुंबई ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५११ ९०३.९६ | जिल्हाधिकारी, 
उपनगर(२२२५ई०६२) मुंबई उपनगर 
एकुण २५११ ९०३.९६ 
३ | (३१) (03) जिल्हा ठाणे ०१-वेतन १६००० १२८०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई०७१) १०-कंत्राटी सेवा ७१६ ७१.६० ठाणे 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ५१५२६ १८५४९.३६ 
एकुण ६८२४२ १९९००.९६ 
४ | (३१) (०४ जिल्हा रायगड ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६१९७७ २२३११.७२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०८९) रायगड 
एकुण ६१९७७ २२३११.७२ 
५ | (३१) (०५ जिल्हा रत्नागिरी | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन १६१२ ५८०.३२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई०९८) रत्नागिरी 
एकुण १६१२ ५८०.३२ 
६ | (३१) (0५ जिल्हा सिधुदुर्ग | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन २५६ ९२.१६ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१०४) सिंधुदुर्ग 
एकुण २५६ ९२.१६ 
७ | (३१) (०८) जिल्हा सातारा । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५२० ५४७.२० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१२२) सातारा 
एकुण १५२० ५४७.२० 
८ | (३१) (०९) जिल्हा सांगळी । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४७२ १६९.९२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१३१) सांगली 
एकुण ४७२ १६९.९२ 
९ | (३१) (१० जिल्हा सोलापूर । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतन १२०० ४३२.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१४२) सोलापूर 
एकुण १२०० 832.00 
फि ० | (३१) (११ जिल्हा कोल्हापूर | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २०२ ७२.७२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१५१) कोल्हापूर 
एकुण २०२ ७२.७२ 
ie १ । (39) (92) जिल्हा नाशिक ०१-वेतन ९३००० ७४४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१ ६९) १०-कंत्राटी सेवा ४००० ¥00.00 नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६, दि. १३ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू. हजारात) 
अ. । जिल्हावलेखागिर्ष |  बाब/उद्दिष्टे | सन२०२३-२४ | Ux | संबंधित 
क्र अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
le १.) २ ३ a | षु ६ 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २९४९०० १०६१६४.०० 
एकुण ३९१९०० ११४००४.०० 
१२ | (३१) (१२) जिल्हा पुणे ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४८७१७ १७५३८.१२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई११३) पुणे 
एकुण ४८७१७ १७५३८.१२ 
१३ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे ०१-वेतन १२९४० १०३५.२० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१७८) १०-कंत्राटी सेवा ९१६ ९१.६० धुळे 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १४५३०९ ५२३११.२४ 
एकुण १५९१६५ ५३४३८.०४ 
१४ | (39) (१४ जिल्हा जळगाव । ०१-वेतन ३६०० २८८.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई१८७) १०-कंत्राटी सेवा F900 | qo,oo | जळगाव 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १६६९९२ ६०११७.१२ 
एकुण १७०६९२ ६०४१५.१२ 
१५ | (३१) (94) जिल्हा ०१-वेतन ९९०० ७९२.०० | जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (2224 ई१९६) | १०-कंत्राठी सेवा ८०० ८०.०० | अहमदनगर 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ८०४०० २८९४४.०० 
एकुण ९११०० २९८१६.०० 
१६ | (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार | ०१-वेतन १३२०० १०५६.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२०२) १०-कंत्राटी सेवा १८५० १८५.०० नंदुरबार 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २३४१६५ ८४२९९.४० 
एकुण २४९२१५ ८५५४०.४० 
१७ | (३१) (१७) जिल्हा छत्रपती । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २०००० ७२००.०० | जिल्हाधिकारी, 
संभाजीनगर (22248299) छत्रपती 
एकुण २०००० ७२००.०० संभाजीनगर 
१८ | (३१) (१८) जिल्हा जालना । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ३००० १०८०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२२२) जालना 
एकुण ३००० १०८०,०० 
१९ | (३१) (१९)जिल्हा परभणी ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६००३ २१६१.०८ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२३१) परभणी 
एकुण ६००३ २१६१.०८ 
२० । (३१) (२० जिल्हा नांदेड ०१-वेतन ५५०० ४४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२४९) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २७६३१ ९९४७.१६ नांदेड 
एकुण ३३१३१ १०३८७.१६ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६, दि. १३ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a २ ३ a ee षु ६ 
२१ | (३१) (29) जिल्हा बीड ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५०० ५४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२५८) बीड 
एकुण १५०० ५४०.०० 
२२ । (३१) (२२ जिल्हा लातूर ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २५०० ९००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५१ई२६७) लातूर 
एकुण २५०० 800,00 
२३ | (39) (२३) जिल्हा धाराशिव | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ४२०० १५१२.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई२७६) धाराशिव 
एकुण ४२०० १५१२.०० 
२४ | (३१) (२४ जिल्हा हिगोळी । ०१-वेतन ७००० ५६०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२८५) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २८६०० १०२९६.०० | हिंगोली 
एकुण ३५६०० १०८५६.०० 
२५ | (३१) (२५ जिल्हा नागपूर ०१-वेतन ३५०० २८०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२९४) ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ३३००० ११८८०.००| नागपूर 
एकुण ३६५०० १२१६०.०० 
२६ । (३१) (२६) जिल्हा वर्धा ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २६६०७ ९५७८.५२ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३०२) वर्धा 
एकुण २६६०७ ९५८७.५२ 
२७ | (३१) (२७ जिल्हा भंडारा ०१-वेतन ६२०० ४९६.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३११) १०-कंत्राटी सेवा १९० १९.०० भंडारा 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १५०३० ५४१०.८० 
एकुण २१४२० ५९२५.८० 
२८ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०१-वेतन ३०००० २४००.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३२९) १०-कंत्राटी सेवा ५१५० ५१५.०० चंद्रपूर 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६९५१० २५०२३.६० 
एकुण १०४६६० २७९३८.६० 
२९ | (३१) (२९) जिल्हा ०१-वेतन ३०८५६ २४६८.४८ | जिल्हाधिकारी, 
गडचिरोली (२२२५ ई३३८) | १०-कंत्राली सेवा ३१५२० ३१५२.०० | गडचिरोली 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ५७००० २०५२०.०० 
एकुण ११९३७६ २६१४०.४८ 
३० । (३१) (३० जिल्हा गोदिया ०१-वेतन २६०० २०८.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३४७) १०-कंत्राटी सेवा १५५५ १५५.५० गोंदिया 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ३२८०७ ११८१०.५२ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र.बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०३ / कार्यासन-६, दि. १३ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू. हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२३-२४ सदर संबंधित 
क्र अर्थसंकल्पित शा.नि.अन्वये नियंत्रक 
तरतूद वितरीत अधिकारी 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
Ra २ ३ le Bee | 4 ६ 
एकुण ३६९६२ १२१७४.०२ 
३१ | (३१) (39) जिल्हा अमरावती | ०१-वेतन ९५०० ७६०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) अमरावती 
१०-कंत्राटी सेवा १९०० १९०.०० 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने ६७२०४ २४१९३.४४ 
एकुण ७८६०४ २५१४३.४४ 
३२ | (39) ३२) जिल्हा अकोला । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १३४५० ४८४२.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३६५) अकोला 
एकुण १३४५० ४८४२.०० 
३३ | (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ | ०१-वेतन २४८६० १९८८.८० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) १०-कंत्राटी सेवा १००० १००.०० | यवतमाळ 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १०७२६२ ३८६१४.३२ 
एकुण १३३१२२ ४०७०३.१२ 
३४ | (३१) (३४ जिल्हा बुलढाणा । ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १४२१० ५११५.६० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३८३) बुलढाणा 
एकुण १४२१० ५११५.६० 
३५ | (39) (34) जिल्हा वाशिम ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने १६२२६ ५८४१.३६ | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ई३९२) वाशिम 
एकुण १६२२६ ५८४१.३६ 
३६ | (39) (३६ जिल्हा पालघर । ०१-वेतन २३००० १८४०.०० | जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई४०९) १०-कंत्राटी सेवा ३९०० ३९०.०० पालघर 
३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने २४९९४० ८९९७८.४० 
एकुण २७६८४० ९२२०८.४० 
एकुण मागणी क्र.टी-०९ २२३३९०८ ७०८६०७.९८ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


